महसुल व वन विभागांतर्गत मदत व पुनर्वसन 
प्रभागासाठी डीबीटी प्रणाली राबविण्यासाठी M/s 
ERNST AND YOUNG LLP या संस्थेच्या एक 
प्रिसिपळ सल्लागार आणि एक सल्लागार या २ 
सल्लागारांच्या सेवा  दि.०१.०७.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चालु ठेवण्यास मान्यता देणे. 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.३८(३)/म-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४. 


१) महसुल व वन विभाग झासन निर्णय क्र. एससीवाय २०१७/प्र.क्र.२२२/म-७, दि.१८.०४.२०१८ 


2) संचालनालय,माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. ॥ ०८०/४/२०२४-७/७), 
दि.०९.०५.२०१९ 


३) संचालनालय,माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. ॥ ०८०/४/२०२४-७/७, 
दि.०५.१०.२०२३ 


४) मदत व पुनर्वसन प्रभागाने दि.१८.०१.२०२१ आयोजित केलेली विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीची 
बैठक 

५) मदत व पुनर्वसन उपविभागाचे कार्यादेश दि.२६.०३.२०२१, दि.१४.१२.२०२१, दि.०९.०५.२०२२, 
दि.१०.०८.२०२२, दि.०२.१२.२०२२, दि.१६.०२.२०२३, दि.०८.०६.२०२३, दि.२३.११.२०२३ व 
दि.०३.०५.२०२४ 


६) मदत व पुनर्वसन उपविभागाने आयोजित केलेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीची बैठक 
दि.२४.०७.२०२४ चे इतिवृत्त दि.३०.०८.२०२४. 
प्रस्तावनाः 
महसुल व वन विभागाच्या मदत व पुनर्वसन प्रभागामार्फत शेतकऱ्यांना विविध आपत्तीकरीता शोतीपिक 
नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत तसेच विविध प्रकल्पातील बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी 
दि.१८.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मदत व पुनर्वसन प्रभागामार्फत ई-प्रशासन प्रकल्प राबविण्यासाठी 
स्वतंत्र विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


2. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन निर्णय 
महसुल व वन विभाग दि.२४ जानेवारी २०२३ अन्वये थेट हस्तांतरण प्रणाली (DBT) कार्यान्वित करण्यात केली 
शेतीपिक नुकसानीची मदत डीबीटी प्रणालीमार्फत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरु 
आहे. त्यानूषंगाने विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दि.१८.०१.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील 
निर्णयानूसार महा आयटी मार्फत डीबीटी प्रणाली राबविणे व चाळू ठेवणेसाठी, तसेच विभागाचे अन्य प्रकल्पात 
तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी M/s ERNST AND YOUNG LLP या कंपनीकडून एक Poe सल्लागार आणि एक 
सल्लागार या दोन मनुष्यबळाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.०५.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मानधन निश्चित केले आहे. 


Category Years of Rate in INR- Per Period of Utilisation | Rates for 3 
Experience Month per Person onboard months 
(Excluding Tax) (Excluding Tax) 
Principal >13 years 4,54,000 01-07-2024 to 100% 9,08,000 
Consultant and above 31-08-2024 
Consultant > 9 years to 3,45,000 01-07-2024 to 100% 6,90,000 
<= 13 Years 31-08-2024 
Total (A) 15,98,000 
Tax (18%) (B) 2,87,000 
Total A+B 18,85,640 


शासन निर्णय क्रमांकः एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.३८(३)/म-७ 


३. दि.०३.०५.२०२४ च्या कार्यादेशान्वये या सल्लागारांना माहे एप्रिल २०२४ ते माहे जून २०२४ या कालावधी 
करीता देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने पुढे २ महिन्याची मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दि.१८.०१.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानूसार डीबीटी 
प्रणाळी पुढे चाळू एक Ros सल्लागार आणि एक सल्लागार या दोन मनुष्यबळास दि.०१.०७.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात येत असून त्यांचे या कालावधीचे एकूण रु.१८,८५,६४०/- 
(रुपये अठरा लक्ष पंच्याऐंशी हजार सहाशे चाळीस फक्त) मानधन निश्वीत करण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2. उपरोक्त नमूद वरील मनुष्यबळांनी त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या वेळच्यावेळी पार पाडाव्यात व 
केलेल्या कामाचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा . 

3. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च संबंधित लेखाशीर्षाखाळी असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२३१११७२८६११९ असा आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावांने, 


C H U LA RA M Digitally signed by CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 

R A M C H A N D R A 2,5.4.20=888a9197d5a4831c7eSef0c432825952 1 ba94feaafdffbadf353 
be3592552a31, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E37123E923CF43F99F 06B54384FF491E5F703F14D653B 

N | K H A R E 5A59D47EAB1F73E2597, cn=CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 
Date: 2024.09.23 11:18:43 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई 
५. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महा आयटी, मुंबई 
११. M/s ERNST AND YOUNG LLP, मुंबई 
१२. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१७. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३/ब-१/आव्यप्र-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती (कार्यासन / म-७) 


KKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


